राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबईसाठी मानव 
संसाधन व्यवस्थापन HRMS- सॉफ्टवेअरची 
खरेदी नॅशनल इर्न्फोमॅटिक्स सेंटर सर्विसेस 
इंकोर्पोटेड (NICS) यांच्याकडून करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१४३/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- 

१) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.एनएचएम/आयटी/एचआरएमएस/१०४१४१/१८१९, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१९, 
दिनांक ०२ मार्च, २०१९, २० मे, २०१९ व २३ जुले, २०१९. 

२) केंद्र शासनाचे परिपत्रक No.G-30092/2o48/IFS, दिनांक १८ जून, २०१८. 

३) नॅशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक. यांचे पत्र दिनांक ०६ जून, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबईसाठी मानव संसाधन व्यवस्थापन सॉफ्टवेअरची (HRMS) 


खरेदी नॅशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंकार्पोरेटेड (NICS) यांच्यामार्फत करण्यास 


प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या मंजुर वार्षिक प्रकल्प आराखडयात राज्यातील नियमित कर्मचारी व 


कंत्राटी कर्मचारी यांच्यासाठी एकाच प्रकारचे एचआरएमएस सॉफ्टवेअर असावे अशी अट आहे. 


सद्यस्थितीत एनएचएम, मुंबईकडे अशाप्रकारची सुविधा नसल्याने सन २०१८-१९ मध्ये केंद्राकडून 


पीआयपी अंतर्गत निधी प्राप्त होतांना कपात (Penalty) करण्यात आलेली होती. सदरची बाब 


विचारात घेता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबईसाठी 


HRMS Software नॅशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंकार्पोरेटेड (NICS) यांचेमार्फत 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१४३/आरोग्य -७ 


त्यांच्याकडील अधिसूचित संस्थेमार्फत (Empanelled Agencies) एनएचएमच्या आवश्‍यकता व 


गरजेनूसार Customized करुन घेण्यासाठी रु.६०.९२ लक्ष (अंदाजित) इतक्या रकमेच्या खर्चास 


प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 


अभियान, मुंबई यांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानूसार खाळील विवरणपत्रात 


पुढील अटींच्या अधिन राहून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. :- 


विवरणपत्र 
Approved 
Sr. 
No Name of Head Budget in PIP कस aa 
(In Lakhs) 


HRMS Software 


Devel t and 
evelopment an Procurement of HRMS Software 


Implementation CS i 

PIP 2017-18 Committed in a NICSI Pee Agencies 

PIP 2018-19 95.00 with proper customization as per 
requirement of NHM 


Now Committed in New 
FMR Code 17.7 for year 
2019-20 


Amt. in Approx. Rs.60.92 Lakh 


अटी :- 
9) 


Wax HRMS Software केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनूसार NICSI मार्फत 
त्यांचेकडीलळ अधिसूचित एजेन्सीज (Empaneliled Agencies) कडून एनएचएमच्या 
आवश्यकता व गरजेनूसार Customized करुन घेण्यात यावे. 


सदर HRMS Software चे पुरवठा कार्यादेश (Work Order) व मोबदला (Payment) 
NICSI यांना देण्यात यावेत. 


सदर HRMS Software खरेदीबाबतची आवश्‍यकता / मागणी याची seen / 
खातरजमा करण्यात यावी. तसेच या बाबीची खरेदी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या (DIT) 
मार्गदर्शक सूचनांनूसार करण्यात यावी. 


सदरहू NICS] संस्थेकडून HRMS Software खरेदीबाबतचे विनिर्देश गरजेनुसार व 
अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक 
विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी 
मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१४३/आरोग्य -७ 


4) 


8) 


Go 


११ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदी तसेच केंद्र शासनाचे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉंलजी, 
डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशान टेक्नॉंलजी, नॅशनल इन्फोर्मटिक्स सेंटर 
यांचे सर्क्युलर क्र.9-३००१२/०२/२०१४/॥॥७ दिनांक १८/०६/२०१४ अन्वये प्रसिध्द 
करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीच्या तरतुदीनूसार विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन प्रस्तावित कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची संचालनालयातील माहिती व तंत्रज्ञान 
विभागामार्फत खात्री करण्यात यावी. 


तसेच सदर बाबींचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदरहू HRMS Software खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र 
शासनाने मंजुर केलेल्या सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात FMR Code १७.७ अंतर्गत 
कमिटेड रक्‍कम रु.९५.०० लक्ष अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय 
मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe wat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखांची राहील. 


) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 


Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 


१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१४३/आरोग्य -७ 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक 201907161147198617 असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Jamsher ४५ 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c98 
a mM S h e [| 26781deSdaa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 

serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3beal 

8f6d46feab420783e1 2f260504f402b54de8c 


Tadavi 0111 oe 
(ज.स. तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 
१) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३) अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
) 
) 
) 


Wed सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
६) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
७ उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

८) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

९) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१०) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


